सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी 
दिल्ली कार्यालयातील पदांचा सुधारीत 
आकृतीबंध 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/प्र.क.१२९/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा: १) वित्त विभागाचे क्र. पदनि-२०२१/प्र.क्र.५११/२१/आपुक, दिनांक २३.९.२०२१ 
चे पत्र व त्यासोबतचे नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरुज्जीवन व पदांचे आढावे 
इत्यादी प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक २३.८.२०२१ रोजी झालेल्या सन 
२०२१ मधील ५ व्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय संकीर्ण-२०१५/ अनौ.३९/ 
प्र.क.१२९/२०-अ, दिनांक २३.११.२०२१ 
3) अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. निआ/ 
आस्था/१९३-॥/२०२१/३३८०, दिनांक २४.१२.२०२१ 
४) वित्त विभागाचे क्र. पदनि-२०२२/प्र.क्र.२६/आपुक, दिनांक १८.७.२०२२ 
चे पत्र व त्यासोबतचे नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरुज्जीवन व पदांचे आढावे 
इत्यादी प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक ३०.६.२०२२ रोजी झालेल्या सन 
2022 मधील ३ र्‍या बैठकीचे कार्यवृत्त. 


प्रस्तावना: 

सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा 
सुधारीत आकृतीबंधास सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २३.११.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
देण्यात आली आहे. 


२. आता सचिव व निवासी आयुक्त,महाराष्ट्र सदन कार्यालयाने दिनांक २४.१२.२०२१ च्या 
पत्रान्वये सदर आकृतीबंधात काही सुधारणा सूचविल्या होत्या . त्यानुषंगाने आकृतीबंधातील पदांच्या 
बदलाचा प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय सचिव 
समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. सदर समितीच्या दिनांक ३०.६.२०२२ रोजी झालेल्या सन २०२२ 
मधीळ ३ र्‍या बैठकीत सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयाच्या 
आकृतीबंधातील पदांच्या बदलास मंजूरी देण्यात आली आहे. तथापि, त्यानुषंगाने आकृतीबंधात 
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/प्र.क.१२९/२०-अ 


शासन निर्णय :- 


सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
आकृतीबंधातील पदसंख्येमध्ये बदल करण्यात येत आहे. त्यानुसार विवरणपत्र-अ सुधारित करण्यात 
येत आहे. सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन कार्यालयाच्या आस्थापनेवर ७५ नियमित पदे तसेच 
बाहयस््रोताद्वारे भरण्यात येणारी ६ पदे मंजूर करण्यात येत आहेत. 


२. आयुक्त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार) हे पद निरसित करण्यात येत आहे. तसेच सहायक 
निवासी आयुक्त (सुरक्षा) व सहायक निवासी आयुक्त (गुंतवणूक) ही पदे निरसित करण्यात आली आहेत. 
सहायक निवासी आयुक्‍त (राजशिष्टाचार) या पदाचे पदनाम सहायक निवासी आयुक्त (राजशिष्टाचार व 
सुरक्षा) तसेच सहायक निवासी आयुक्त (संपर्क) या पदाचे पदनाम सहायक निवासी आयुक्त (संपर्क व 
गुंतवणूक) असे करण्यात आले आहे. ही पदे राज्य अथवा केंद्रीय सेवेतील समकक्ष पदावर कार्यरत 
अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येईल. 

३. उपलेखापाल हे पद लेखा व कोषागार संचालनालयामार्फत प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येईल. 


४. आकृतीबंधामध्ये निरसित केलेल्या पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्यात येत आहेत व सदर अधिसंख्य पदे संबंधीत कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यु किंवा 
अन्य कारणामुळे रिक्‍त झाल्यानंतर ती आपोआप निरसित होतील. 


५. इतर बाबींसाठी शासन निर्णय दिनांक २३.११.२०२१ मधील तरतुदी लागू राहतील. 


६. हा $झासन निर्णय वित्त विभाग अनौ.सं.क्र.४५९/आपुक, दिनांक ४.८.२०२२ व उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या दिनांक ३०.६.२०२२ रोजी झालेल्या सन २०२२ च्या ३ र्‍या बैठकीतील कार्यवृत्तातील 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१००७१६२२४०८२०७ 
असा आहे. सदर आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by DILIP NANDKUMAR 


DILIP NANDKUMAR ctesteanoe 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, DESHPANDE य aa 
(दिलीप देशपांडे ) 
सोबत-विवरण पत्र-अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
प्रत, 


१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) अपर मुख्य सचिव (सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ५पैकी २ 


aaa निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/प्र.क.१२९/२०-अ 


) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, संचालनालय, मुंबई 
१०) वित्त विभाग, आपुक/ कोषा-२,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 
११) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/प्र.क.१२९/२०-अ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/प्र.क्र.१२९/२०-अ, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२२ चे सहपत्र 


सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयातील मंजूर पदांचा आकृतीबंध 


दिनांक २३.११.२०२१ चा आकृतीबंध (सध्याचा) सुधारीत आकृतीबंध 
अ.क्र पदनाम मंजूर पदे पदनाम वेतनश्रेणी मंजूर पदे 
१ निवासी आयुक्‍त व सचिव . a | आयुक्‍त व सचिव संवर्ग पद pa | 
२ आयुक्‍त १ आयुक्‍त संवर्ग पद 0 
(गुंतवणूक व राजशिष्टाचार) (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार) 
३ अपर निवासी आयुक्‍त ह| अप्पर निवासी आयुक्‍त संवर्ग पद Ea 
गट-अ राजपत्रित 
४ सहायक निवासी आयुक्‍त शि निवासी आयुक्‍त ।एस-२३: ६७७००-२०८७०० | 
(राजशिष्टाचार) (राजशिष्टाचार व सुरक्षा) 
५ सहायक निवासी आयुक्‍त aa 
(सुरक्षा) 
६ सहायक निवासी आयुक्‍त शि निवासी आयुक्‍त (मृत संवर्ग) 0 
(माहिती व तंत्रज्ञान) (माहिती व तंत्रज्ञान) 
७ "सहायक निवासी आयुक्‍त शि निवासी आयुक्‍त | एस-२३: ६७७००-२०८७०० | 
(संपर्क) (संपर्क व गुंतवणूक) 
८ सहायक निवासी आयुक्‍त शि 
(गुंतवणूक) 
९ सहायक निवासी आयुक्‍त शो निवासी आयुक्‍त ।एस-१९: ५५१००-१७५१०० शं 
(प्रशासन) (प्रशासन) 
गट-ब राजपत्रित 
= व्यवस्थापक शि "थापक एस-१५: ४१८००-१३२३०० | १-१ 
नवीन पद 
गट-ब अराजपत्रित 
कि उच्चश्रेणी लघुलेखक ३ AA लघुलेखक  एस-१५:४१८००-१३२३०० ३ 
(मराठी/इंग्रजी) (मराठी/इंग्रजी) 
१२ सहायक लेखाधिकारी शं ळेखाधिकारी ।एस-१५:४१८००-१३२३०० शि 
(संवर्ग पद) 
१३ ।वरिष्ठ सहायक कक्ष 3. वरिष्ठ सहायक कक्ष  ।एस-१४:३८६००-१२२८०० | 342 
अधिकारी अधिकारी नवीन पद 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/प्र.क.१२९/२०-अ 


१४ निम्नश्रेणी लघुलेखक श्रेणी लघुलेखक  ।'एस-१४:३८६००-१२२८०० | १-१ 
(इंग्रजी) (इंग्रजी) नवीन पद 
१५ Ba लेखापाल | अ. लेखापाल (संवर्ग पद) एस-१३: ३५४००-११२४०० | oa | 
१६ 'कनिष्ठ सहायक कक्ष ८ सहायक कक्ष  ।'एस-१३: ३५४००-११२४०० | +9 
अधिकारी अधिकारी नवीन पद 
गट-क 
१७ लघुटंकलेखक २ एस-८: २५५००-८११०० | 
(मराठी/इंग्रजी) (मराठी/इंग्रजी) 
१८ ।वरिष्ठ लिपिक/ रोखपाल ४ लिपिक/ रोखपाल ।एस-८: २५५००-८११०० ४--२ 
नवीन पद 
१९ दुरध्वनी चालक 1 0_| ध्वनी चालक (मृत संवर्ग) 1 0_| 
२० लिपिक-टंकलेखक ६ -टंकळलेखक एस-६: १९९००-६३२०० ६--३ 
(नवीन पद) 
२१ वाहन चालक ९ चालक एस-६: १९९००-६३२०० ९ 
गट-ड 
२२ 'प्लंबर (मृत संवर्ग) 1 0_| 
२३ 'जावकस्वार एस-५:१८०००-५६९०० Poa | 
२४ 'खानसामा एस-३: १६६००-५२४०० 0 
२५ 'नाईक (मृत संवर्ग) poo | 
२६ | शिपाई एस-१: १५०००-४७६०० ६ 
२७ कक्षबंध परिचारक एस-१: १५०००-४७६०० १६ 
२९ 'सफाईगार (मृत संवर्ग) poe | 
७५ 


२. 


तसेच महाराष्ट्र सदन या कार्यालयामध्ये खालील सेवा त्यापुढे दर्शविलेल्या मनुष्यबळाच्या 


मर्यादेत गरजेनुसार बाह्यस्रोताद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


अ.क्र सेवा | संख्या | | 

1 a सहाय्यक व्यवस्थापक Po 
२ मल्टी टास्क एक्झीक्युटीव्ह पु 
एकूण व 

DILIP NANDKUMAR ® clock भाान 

DESHPANDE Sides मि 

(दिलीप देडापांडे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


